विभागीय संदर्भ सेवा, नाशिक व अमरावती 
रुग्णालयांसाठी वैद्यकीय उपकरणे खरेदी 
करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.९८/आरोग्य-८ 
नविन मंत्रालय, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय कंपांउंड, 
कॉम्पलेक्स बिल्डींग, १० वा मजला, मुंबई ४००००१ 
दिनांक: २ सप्टेंबर, २०२०. 


वाचा:- १.शासन निर्णय क्रमांक प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.९८/आरोग्य-८, दिनांक १३/८/२०२०. 
२. सहसंचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/कक्ष-३/टे.३/व्ही- 
१७०११/२०/विसंसेरु/वैउ/६२२४, दि.२७/८/२०२०. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


विभागीय संदर्भ सेवा, नागपूर व अमरावती येथील रुग्णालयांसाठी वैद्यकीय उपकरणे खरेदी 


करण्यासाठी दिनांक १३/०८/२०२० अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन 


निर्णयातील विषयामध्ये “विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, नागपूर” ऐवजी “ नाशिक *, असे वाचावे. 


2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९०२१८२८२२४८१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Jamsher Samsher Tadavi 


J a aa S h eC | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


S h 2.5.4.20=cc7 0f5be589b29aaa447F5cdd15¢9 
a aa S ग e [ 826781de5daa02a4ecf339fb1d0559ab9d6, 
serialNumber=a92e218ede7b7c9acaa3bea1 
8f6d46feab420783e1 2f260504f402b54de8c 


e 
ग a d a V | 476, cn=Jamsher Samsher Tadavi 
Date: 2020.09.07 12:03:36 +05'30' 
(ज.स.तडवी) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१)मा.मंत्री (सा.आ.व कु.क.) यांचे खाजगी सचिव 
२)मा. राज्यमंत्री (सा.आ.व कु.क.) यांचे खाजगी सचिव 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.९८/आरोग्य-८ 


३)आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
४)व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि., मुंबई 
५)संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

६)सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
७)सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
८)सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) , आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
९)महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 
१०)महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 
११)अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१२)निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१३)अधिक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक/अमरावती. 

१४)निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


